मनरेगातंर्गत कामांना प्रशासकीय व 
तांत्रिक मंजुरीचे धोरण अधिक स्पष्ट व 
सुटसुटीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, 
१६ वा मजला, नवीन प्रशासन इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा:- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग, क्रमांक :मग्रारोहयो-२००५/प्र.क्र.१०४/रोहयो-१०, 
दिनांक २३ डिसेंबर, २००५. 
२) शासन निर्णय नियोजन विभाग, क्रमांक :मग्रारोहयो-२००६/प्र.क्र.१०४/रोहयो-१०, 
दिनांक १९ ऑक्टोबर, २००६. 
३) शासन निर्णय क्रमांक :मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दिनांक ०८ जून, २०१०. 
४) शासन परिपत्रक क्रमांक :मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दिनांक २२ मार्च, २०११. 
५) शासन निर्णय क्रमांक :मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०११. 
६) शासन परिपत्रक क्र.मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.७९/रोहयो-७, दिनांक २४ फेब्रुवारी, २०२२. 
७) शासन शुध्दीपत्रक क्र.मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.७९/रोहयो-७, दिनांक १५ मार्च, २०२२. 
८) शासन निर्णय क्रमांक- मग्रारो-२०२२/प्र.क्र.१७४/रोहयो-६अ, दिनांक १४ डिसेंबर, २०२२. 
९) शासन निर्णय क्रमांक:- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३. 
१०) आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र, नागपूर यांचे क्र. 
आयुक्‍्त/मगांराग्रारोहयो-महा/नागपूर/॥॥5/३००/२०२३, दिनांक ३१ जानेवारी, 2023 रोजीचे पत्र. 
११) शासन निर्णय क्रमांक:- मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१०, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


“दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मनरेगातंर्गतच्या कामांकरिता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांना नव्याने देण्यात आले आहेत, अशा अधिकाऱ्यांना त्यांनी प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांकरिता कार्यारंभ आदेश देण्याचे अधिकारही याद्वारे देण्यात येत आहेत. तसेच, सदर 
कामांच्या अनुषंगाने हजेरी पत्रक निर्गमित करणे, मोजमाप घेणे व देयके तयार करुन देयके अदा करणे 
याकरिता पंचायत समितीवरीळल नरेगा कक्षामार्फत कार्यवाही / सहाय्य करण्यात येईल.” 


उपरोक्त, परिच्छेद खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे :- 

“दिनांक ०३ जानेवारी, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मनरेगातंर्गतच्या कामांकरीता प्रशासकीय 
मान्यता देण्याचे अधिकार ज्या अधिकाऱ्यांना नव्याने देण्यात आले आहेत अशा अधिकाऱ्यांना त्यांनी प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांच्या अनुषंगाने हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, देयके अदा करणे इत्यादी कामांकरीता 
पंचायत समिती स्तरावरील नरेगा कक्षामध्ये उपलब्ध असणारे कर्मचारी (सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, पॅनेल 
तांत्रिक सहाय्यक व क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर) यांच्या सेवा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) यांनी 
संबंधीतांना उपलब्ध करुन द्याव्यात. तसेच पुरवठादार निश्चिती करण्याच्या धोरणामध्ये कोणताही बदल 
करण्यात आलेला नसून सदरची बाब यापूर्वी दिलेल्या शासन निर्णय दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२२ व दिनांक १५ 
मार्च, २०२२ तसेच शासन स्तरावरुन दिनांक ०६ एप्रिल, २०२२ रोजी निर्गमित केलेल्या पत्रामधील तरतूदीनुसार 
राहील, यानुसार रक्‍कम रु.२५ लक्षच्या मर्यादेतील कामांकरीता उप अभियंता स्तरावर पुरवठादार निश्चित करुन 
पुरवठा आदेशा त्यांचे स्तरावर निर्गमित करण्यात यावेत.” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मग्रारोहयो-२०१०/प्र.क्र.४७/रोहयो-१० 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३०२१३१८१३५५६७१६ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by NANDKUMAR VERMA 
NAN DK MAR DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4,20=c98b875883e76c14d91ed7b89546e6c11e439cad32d7 
f5cff487862cc567ee39, postalCode=400032, st=Mahat 


rs 
a 


VERMA 0 MANERA 
(नंदकुमार) 
अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (रोहयो) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७) सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा. विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
९) मा.विरोधी पक्षनेते, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खासगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
१०) मा.समिती प्रमुख,महाराष्ट्र विधानमंडळ रोहयो समिती,विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना § महाराष्ट्र, नागपूर. 
आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, मृदसंधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

मुख्य अभियंता, लघु पाटबंधारे (स्थानिक स्तर), पुणे. 

संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

सर्व अधीक्षक अभियंता,पाटबंधारे/सर्व अधीक्षक अभियंता,ळलघु पाटबंधारे, (स्थानिकस्तर). 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क, मुंबई (प्रसिध्दीकरीता). 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी. 

सर्व उपायुक्‍त (विकास). 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव व कार्यासन अधिकारी, रोहयो. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

निवडनस्ती, रोहयो- १०. 


२ 


५५॥६४५ 


ह 
ae 
a <> ८ट>- *-> «>-> 5-2 > 


& 


१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 
AC 
१९ 


A) 
0 


Se SS ee ee ee ee ee a 


२१ 
२२ 
23 
28 
24 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
39 
३२ 


